Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


NAAM 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २८ ] बुधवार , सप्टेंबर ७, २०१६ / भाद्रपद १६ , शके १९३८ [ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १८ .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( असा.) , ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 

प्रारुप मसुदा 
क्रमांक ४८८ -फेरीवाला धोरण- २०१६. 

मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने 
महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र . राफेधो- २०१३ - प्र. क्र .- ३९ - नवि . ३४ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राकरीता गठीत शहर फेरीवाला 
समितीने दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या बैठकीत नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचीत दर्शविलेल्या पुढील ठिकाणांना श्रेणी निहाय फेरीवाला 
क्षेत्र व ना -फेरीवाला क्षेत्र घोषित केलेले आहे . सदरहु ठिकाणांना फेरीवाला क्षेत्र , ना -फेरीवाला क्षेत्र घोषित केल्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता 
असणा- या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ रोजी किंवा 
त्यानंतर उक्त मसुदा नागपूर शहर फेरीवाला समिती विचारात घेईल . 

( २ ) उक्त मसुदा वरील कालावधी समाप्तीच्या पूर्वी उपायुक्त (ii ), नागपूर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत , सिव्हील लाईन्स , नागपूर यांचेकडे 
प्राप्त होणा- या कोणत्याही हरकती व सुचनांवर नागपूर शहर फेरीवाला समितीकडून विचार करण्यात येईल . 

अनुसूची 
खालील ठिकाणांना नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाला क्षेत्र , ना -फेरीवाला क्षेत्र असे म्हणावे . 


स्थळाचे/ रस्त्याचे नाव 


क्षेत्रफळ 


फेरीवाला क्षेत्र 

घोषित 
करणेबाबत 
श्रेणी बाबत 

अभिमत 
( अ , ब , क , ड , 
ई श्रेणी ) 


श्रेणी निहाय मंजूर शहर 
फेरीवाला क्षेत्र विकास 
घोषित केल्यास , आराखड्यानुसार 
वाहनतळाकरीता Zoning 
व्यवस्था ( Residential, Com 

mercial, semi 
commercial & 
Reserved for 
other user) 


(१) 


(२ ) 


( ३ ) 


( ४) 


लांबी 


रुंदी 


क्षेत्रफळ 


१ 
२ 


मेट्रो ट्रेन 
नेताजी मार्केट , बर्डी 


२६.५० मी . 


२० .१० मी . 


५३२ .६५ चौ . मी . 


“ के 


वाणिज्यीक 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 


ना - एक - अ - १ -( १४४० ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ७, २०१६/ भाद्रपद १६, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


लांबी 
५८ .०० मी . 


रूंदी 
८ .०० मी . 


क्षेत्रफळ 
४६४ चौ . मी . 


3 


रस्ता 


बर्डी टेम्पल बाजार ( अपना 
भंडारच्या मागे ) 


७५ % क्षेत्र 
फेरीवाला , २५ % 
वाहनतळाकरिता. 


ना -फेरीवाला क्षेत्र 


रस्ता 


४ 
५ 


बुटी दवाखाना , बर्डी 
कॉटन मार्केट 


५८.०० मी . ९ .७५ मी . ५६५ .५० चौ . मी . 
१७०. ०० मी . २४.०० मी . ४०८० चौ . मी . 


“ई ” 
“क 


रस्ता 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता. 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध नाही 


रस्ता 


कडबी बाजार चुंगी नाका 
मारवाडी गल्ली 
महात्मा फुले भवन , कल्पना वाईन 
शॉपच्या मागे 


३० .०० मी . 


३०. ०० मी . 


९०० चौ . मी . 


" अ 


वाणिज्यीक 


१८०. ०० मी . १५. ०० मी . 


२७०० चौ . मी . 


१०० % फेरीवाला 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता. 
५० % क्षेत्र 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
१०० % फेरीवाला 


यशवंत स्टेडीयम , भगवती मंदिर 
समोर 


रस्ता 


९ 


पटवर्धन ग्राऊंड, यशवंत स्टेडीयम ४७.०० मी . 


१२.०० मी . ५६४ चौ . मी . 


मैदान 


क्षेत्र 


१० 


मेडीकल कॉलेज गेट समोर 


८०४ .०० चौ . मी . 


" अ " 


अर्ध 
गोलाकार 


सेमी पब्लिक 


फेरीवाल्याकरिता . 
१०० % फेरीवाला 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 


अर्ध 
गोलाकार 


११ 


७८ . ०० मी . 


शुक्रवारी रामकुलर चौक ,सिंगाडा 
मार्केट 


१४ . ०० मी . 


१०९२.०० चौ . मी . 


“ अ ” 


१०० % फेरीवाला 


रहीवासी 


क्षेत्र 


फेरीवाल्याकरिता. 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


१२ 


व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध नाही 


वाणिज्यीक 


राजविलास टॉकिज समोर जुने 
पुस्तक बाजार 
पाचपावली उडाणपुल खाली 


१३ 


१८० .०० मी . 


५. ५ मी . 


९९० . ०० चौ . मी . 


" " 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला , ५० % 
वाहनतळाकरिता . 


पुला खालील 
जागा 


१४ 


४५. ०० मी . 


कमाल टॉकिज समोर शनिवार 
बाजार 


४०. ०० मी . 


१८००.०० चौ .मी . 


" अं 


१०० % फेरीवाला वाणिज्यीक 


क्षेत्र 


फेरीवाल्याकरिता . 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


१५ 


व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध नाही 


रस्ता 


चंभारनाला ते टेका नाका 
रजा मज्जीद पर्यंत 
गड्डीगोदाम गोल बाजार 
मंगळवारी बाजाराच्या बाजुला 
खाली जागेवर 


मेट्रो रेल्वे करीता प्रस्तावित 


२६३. ०० मी . 


२.५ मी . 


६५४ चौ . मी . 


रस्ता 


१८ 


१६५ .०० मी . ३ .०० मी . 


४९५ .०० चौ . मी . 


खामला डि . पी . प्लॅन नुसार 
रेल्वे लाईन 


रस्ता 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला , ५० % 
वाहनतळाकरीता . 
५० % क्षेत्र 
फेरीवाला , ५० % 
वाहनतळाकरीता. 
१०० % फेरीवाला 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरीता . 


१८ - अ 


३५. ०० मी . 


३२ .०० मी . 


११२० .०० चौ. मी . 


वाणिज्यीक 


खामला डि . पी . प्लॅन नुसार 
रेल्वे लाईन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७, २०१६ / भाद्रपद १६ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 
रूंदी क्षेत्रफळ 
११ .५० मी . ४६५. ७५ चौ . मी . 


लांबी 
४०. ५० मी . 


१९ 


त्रिमुर्ती नगर मटन मार्केट 


__ “ अ 


२० 


६०.०० मी . 


४.५ मी . 


२७० चौ. मी . 


___ “ क ” 


रविनगर चौक नाला जवळ 
( दंदे हॉस्पिटल समोर ) 


२१ 


१०० .०० मी . ३००० मी . 


३०००० चौ. मी . 


गिट्टीखदान म . न . पा . 
शाळेसमोर 


२२ 


१५० .०० मी . 


२० .०० मी . 


३००० चौ. मी . 


" ब " 


रास 


जरीपटका व नारी एन . आय. टी . 
जागेवर 


१०० % फेरीवाला पार्किंग 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
५० % क्षेत्र 

रस्ता 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
१०० % फेरीवाला मैदान 

क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
७५ % फेरीवाला रहिवासी 

क्षेत्र , २५ % 
वाहनतळाकरिता . 
७५ % फेरीवाला 
क्षेत्र, २५ % 
वाहनतळाकरिता. 
१०० % फेरीवाला स्मशानघाट 

क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करिता . 


७४.०० मी . 


२. ५ मी . 


१८५ चौ . मी . 


रस्ता 


जरीपटका पोलीस स्टेशन रोड 
नारा घाट समोर 


८५.०० मी . 


३० .०० मी . 


२५५० चौ. मी . 


वैशाली नगर घाटच्या बाजुला 
धोबी घाट 


२५ 


३०० . ०० चौ .मी . 


इतवारी नंगापुतळा, पोलीस क्वॉर्टर १०० . ०० मी . ३.०० मी . 
पी . डब्ल्यू . डी . 


२६ 


जुना पुस्तक बाजार, बर्डी 


४८ . ७ मी . 


१७. ५० मी . 


८५२. २५ चौ. मी . 


" क " 


२७ 


११५.५ मी . 


१६. ५ मी . 


१९०५ चौ .मी . 


मॉरीस कॉलेज हॉस्टेल जवळ 
जुनी सडक 


२८ 


हनुमान नगर 


८१. ०० मी . 


२७. ०० मी . 


२१८७.०० चौ . मी . 


“ क 


हनुमान नगर विमा दवाखान्याजवळ 
रघुजी नगर 


___ मीनीमाता नगर म . न . पा . मैदान 


५८ .०० मी . 


१०.५ मी . 


६०९.०० चौ.मी . 


“ अ ” 


५० % क्षेत्र फेरीवाला , पब्लीक / सेमी 
५० % वाहनतळा- पब्लीक 
करिता . 
५० % क्षेत्र पब्लीक/ सेमी 
फेरीवाला, ५० % पब्लीक 
वाहनतळाकरिता . 
५० % क्षेत्र 

वाणिज्यीक 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
१०० % फेरीवाला प्राथमीक शाळा 

क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
ना -फेरीवाला क्षेत्र - - 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , पुला खालील 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा- रस्ता 
करीता . 


३० 


कळमना बाजार समोरील जागा 
दही बाजार उडाण पूल खाली 


व्यवसायाकरीता जागा उपलब्ध नाही 
५० . ०० मी . १० .०० मी . ५००.०० चौ. मी . 


३१ 


“क 


जागा 


३२ 


“ क 


११६. ०० मी . २. १० मी . 
११६ .०० मी . २. १० मी . 


२९०. ०० चौ. मी . 
२९०. ०० चौ . मी . 


झांसी रानी चौक मातृसेवा संघ 
समोर / 
फुटपाथ वर २ फुट जागेवर 
हॉकर्स द्यावेत 
प्रजापती चौक 


३४ 


९७.०० मी . 


२९. ०० मी . 


२८१३. ०० चौ . मी . 


“ब ” 


७५ % क्षेत्र फेरीवाला , खेळाचे मैदान 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 


३५ 


कच्छीविसा गार्डनचे बाहेर 


१०० .०० मी . ३.०० मी . 


३००.०० चौ . मी . 


“ अ ” 


१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ७ , २०१६/ भाद्रपद १६, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


लांबी 


रूंदी 


क्षेत्रफळ 


३६ 


वेअर हाऊस वर्धमान नगर 


९४. ०० मी . 


३ . ०० मी . 


२८२.०० चौ . मी . 


३७ 


लकडगंज बगीच्या बाहेर 


१८ .०० मी . 


४.०० मी . 


७२.०० चौ . मी . 


१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता . 
१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता. 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रस्ता 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 


३८ 


होलसेल मार्केट तिननल चौक 


११०. ०० मी . 


३.०० मी . 


३३० .०० चौ . मी . 


३९ 
४० 


महल, बुधवार बाजार 
अशोका कुल्फी, बडकस चौक । 


व्यवसायाकरीता जागा उपलब्ध नाही 
३९ .०० मी . १२. ०० मी . ४६८ . ०० चौ . मी . 


४१ 


सिताबर्डी मेन रोड 


३४० .०० मी . 


२. ५ मी . 


८५० .०० चौ . मी . 


१८०.०० मी . २.४ मी . 


४३२.०० चौ. मी . 


“ब ” । 


महाराज बाग चौक व 
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ 


ना -फेरीवाला क्षेत्र 
१०० % फेरीवाला क्षेत्र वाणिज्यीक 
फेरीवाल्याकरीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रस्ता 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रहीवासी 
२५ % वाहनतळाकरीता. 


५०३ .०० मी . २.५ मी . 


१२५७.५ चौ . मी . 


सक्करदरा कमला नेहरू , 
बुधवार बाजार 


४४ 


एस . टी . स्टॅण्ड 


२०१.०० मी . २. ५ मी . 


५०५. ०० चौ . मी . 


४५ 


बकरा मंडी मोमीनपुरा 


३२ .०० मी . 


२७.०० मी . 


८६४. ०० चौ . मी . 


४६ 


मुस्लीम लायब्ररी 


२९.०० मी . 


२७.०० मी . 


५४३.०० चौ . मी . 


“ब ” 


७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रहीवासी 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 
१०० % फेरीवाला क्षेत्र पब्लीक / सेमी 
फेरीवाल्याकरीता . पब्लीक 


४७ चिल्ड्रन पार्क - पार्किंग 


४२ . ०० मी . 


९ . १ मी . 


३८२ . २ चौ . मी . 


४८ 


राम नगर चौक 


४० . ०० मी . 


२.५ मी . 


१०० . ०० चौ . मी . 


१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता . 


४९ 
५० 


पंजाबराव कृषी विद्यापीठ 
चमाडीया जागा 


मुददा क्रमांक ४२ मध्ये समाविष्ट 
८७. ०० मी . ६४.०० मी . ५५६८ .०० चौ . मी . 


“ क 


५० % क्षेत्र फेरीवाला , पब्लीक / सेमी 
५० % वाहनतळा- पब्लीक 
करीता. 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रस्ता 
२५ % वाहनतळा 
करीता. 


५१ 


२४५ .०० मी . 


२. ५० मी . 


६१२. ५ चौ . मी . 


गांधीसागरच्या पश्चिमे 
कडील जागा 


नागपूर : 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ . 


श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त , 
महानगरपालिका, नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED 
BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 . 


